सन २०१६-१७ या प्रतिवदेन वर्षासाठी गट 
अ संवर्गातील निवडक १२ सेवांमधील 
अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल 
लिहिण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.३७/तेरा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :-9) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२११/ प्र.क्र.२५७/तेरा, दिनांक २.२.२०१७. 
2) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक :सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.३७/तेरा, 
दिनांक १५.१२.२०१७ 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.३७/तेरा, 
दिनांक २.२.२०१८. 
8) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.३७/तेरा, 
दिनांक ३१.७.२०१८ 


शासन परिपत्रक :- 


गट-अ संवर्गातील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाचा सुधारीत नमुना वरील वाचा 


येथील दि.२.२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आला असून निवडक १२ सेवांमधील अधिकाऱ्यांचे 


सन २०१६-१७ चे कार्यमूल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 


MahaPAR ही संगणक प्रणाली NIC मार्फत विकसित करण्यात आली आहे. 


२. शासन निर्णय दिनांक ३१.७.२०१८ अन्वये महापार प्रणालीमध्ये सन २०१६-१७ च्या कार्यमूल्यमापन 


अहवालांबाबतची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबतची मुदत दिनांक ८.८.२०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. दिनांक 


८.८.२०१८ नंतर सदर प्रणाळीत सन २०१६-१७ या वर्षाच्या कार्यमूल्यमापन अहवाला संदर्भात कोणतीही 


कार्यवाही करता येणार नाही. सदर कार्यमूल्यमापन अहवाल आहेत त्या स्थितीत अंतिम राहतील अशी व्यवस्था 


करण्यात आली होती. तथापि, सन २०१६-१७ हे ऑनलाईन प्रणालीमध्ये कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याचे 


पहिलेच वर्ष असून सन २०१६-१७ मधील काही कार्यमूल्यमापन अहवाल विविध टप्प्यावर (प्रतिवेदन अधिकारी, 


विभागीय आयुक्‍त व पुनर्विलोकन अधिकारी स्तरावर) प्रलंबित आहेत असे निदर्शनास येते. वरील वस्तुस्थिती 


तसेच विविध अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीबाबत येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन निवडक १२ सेवेतील गट 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.३७/तेरा 
अ” मधील ज्या अधिका-यांचे सन २०१६-१७ चे कार्यमूल्यमापन अहवाळ ऑनलाईन पध्दतीच्या वरील 
(प्रतिवेदन, पुनर्विलोकन व विभागीय आयुक्त ) टप्प्यांवर प्रलंबित आहेत, त्या कार्यमूल्यमापन अहवालांची प्रत 


(printout) घेऊन संबंधित प्रतिवेदन/ पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांकडून भरुन घेण्याची व ते जतन करण्याची 


कार्यवाही संबंधित संस्करण अधिका-यांनी करावी. याची सर्व संबंधित प्रतिवेदन व पुनर्विळोकन अधिकारी आणि 


संस्करण अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी. 


तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल (पार) संस्करण अधिका-यांकडून संबंधित 


अधिकाऱ्यांना पाठविलेले आहेत, परंतु संबंधित अधिका-यांनी स्वयंमूल्यनिर्धारण केलेले नाही, त्या अधिकाऱ्यांच्या 


कार्यमूल्यमापन अहवालाचीही प्रत (print out) घेऊन संस्करण अधिका-यांनी त्यांच्या प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन 


अधिकारी यांच्याकडून ऑफलाईन पध्दतीने कार्यमूल्यमापन अहवाल भरुन घ्यावेत. सदर कार्यवाही दिनांक 


२८.०२.२०१९ पर्यंत करण्यात यावी. तद्नंतर सदर पार महापार प्रणालीत अपलोड करण्यात यावेत. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०१३११५४४५६६३०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, क 


Departm 
postalCode=400032, st=M Sh 

1 n | 0 ५ h 2.5.4.20=ed693ebe82bd686692d8928353 1557833 
b3e0629da8fc85869c852933Fb68, 


Date: 2019.01.31 15:55:35 +05'30' 


(सु. रा. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 


५. सह सचिव/ उपसचिव (गृह विभाग (पोलीस विभाग/परिवहन/राज्य उत्पादन शुल्क) वित्त विभाग 
(विक्रीकर विभाग/ वित्त व लेखा) महसूल विभाग (महसूल/वने/भूमी अभिलेख), ग्राम विकास विभाग, 
सहकार विभाग, शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या सर्व आस्थापना 
शाखा. 

६. उप सचिव (का.१३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

७. निवडनस्ती/कार्या-१३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


